सर्वसाधारण बदल्या-२०१९ 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण अधिकारी/ प्राचार्य, औ.प्र.संस्था/ सहा.संचालक (तां)/ 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ. 


महाराष्ट्र शासन 
lated विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक:व्यशिअ-२०१९/प्र.क्र.9९/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
दिनांक: ३१ मे, २०१९. 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कतव्ये पार पाडतांना होण्याऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.०३/आस्था-१/ब.प्र./२०१९/१९, 
दिनांक: ०७/०५/२०१९. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (३) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी/ प्राचार्य, औ.प्र.संस्था/ सहा.संचाळक (तां)/ सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ या संवर्गातील अधिकाऱ्याची सन २०१९ मधील बदली खालीलप्रमाणे करण्यात 


येत आहे :- 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
2 3 
श्री.कि.वा. खटावकर प्राचार्य, 
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पनवेल, 
अधिकारी, ठाणे, जि.ठाणे. जि.रायगड. 
(रिक्‍त जागी) 


सदरहू अधिकाऱ्यास शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पदग्रहण अवधी व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
बदली झालेल्या अधिकाऱ्याची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात येऊ नये. 

. सदर आदेश तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या ठिकाणी हजर 
होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१९/प्र.क्र.७९/व्यशि-१ 


प्‌. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, 
त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०५३११७१५३९६७०३ हा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
र Digitally signed by Dr.Manish Sheshrao Milke री 
Dr.Manish prvpmert य त bene 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1 16b8d4fe32ec9c9f76988 1 0f585f3247df16981777aa 


Sheshrao Milke sssrcscou en 
(STARTS शो.मिलके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 
२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
३) सर्व सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, (संचालकांमार्फत) 
४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
५) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
७) संबंधित अधिकारी ( संचालकांमार्फत) 
८) सर्व संबंधित कार्यालय /संस्था (संचालकांमार्फत) 
९) मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


